धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील धर्मादाय उप आयुक्त, गट-अ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १ जानेवारी, 
२०१९ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी. 

महाराष्ट्र शासन 

विधि व न्याय विभाग 

शासन परिपत्रक क्र. सीएचए-२०१५/प्र.क्र.८७/का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- ०९ जानेवारी, २०२०. 


पहा:- शासन परिपत्रक, समक्रमांक,दिनांक.११.१२.२०१९. 


परिपत्रक 

धर्मादाय आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील धर्मादाय उप आयुक्‍त,गट -अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची कालावधी दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आळेली आहे. सदर ज्येष्ठता यादी महाराष्ट्र नागरी सेवा(ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली,१९८२ मधील तरतुदीनुसार तयार करण्यात आली आहे. सदर तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता यादीच्या 
अनुषंगाने दिनांक ३१.१२.२०१९ (म.नं.) रोजीपर्यंत कोणत्याही प्रकारची त्रुटी mahendra.pujari@nic.in या 
अधिकृत शासकीय ईमेलवर प्राप्त झालेली नाही. तथापि या विभागाच्या दि.२६.०२.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या व दि.०१.०१.२०१९ रोजीच्या तात्पुरत्या सेवा 
ज्येष्ठता यादीत परिशिष्ट “ब” मध्ये नमूद अधिकाऱ्यांची धर्मादाय उप आयुक्‍त, गट-अ या पदोन्नतीच्या पदावरील 
रूजू दिनांकानुसार कार्यासनाचे अभिलेख तपासून बदल करण्यात आला आहे, याची कृपया नोंद घ्यावी. सदर बाब 
विचारात घेऊन प्रस्तुत सेवाज्येष्ठता यादीत सुधारणा करुन अंतिम करण्यात येत आहे. सदर अंतिम सेवाज्येष्ठता 
यादी या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब या विवरणपत्रात नमूद केली आहे. 
2. सदर अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीची प्रत धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
सर्व धर्मादाय उप आयुक्त अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे. 

सदर शासन परिपत्रक अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीसह महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००१०९१५२७४६०११२ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, sane tae 


Judicial 
नाश 


Manisha Anil Kadam 2 


ण 


‘ou=Law and 


stalCode=400032, 


tra, 

19954abe1615213c9867d36416b464631 1d3a2 
5548174870, 
serialNumber=46c6aad763d6f6fe0 1 caef299f7bf533d85983 
b1491695aaae025643f38d12d4, cn=Manisha Anil Kadam 
Date: 2020.01.09 15:10:10 +05'30' 


सोबत-परिशिष्ट-"अ" व "ब” (मनिषा कदम) 
अवर सचिव (विधि), महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

धर्मादाय आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई- 

यांना विनंती करण्यात येत आहे की, सदर अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना 

पोचविण्याबाबत आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी व त्यांची पोच आपल्या दप्तरी ठेवावी. 

संबंधित अधिकारी (मार्फ़त धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) 

निवड नस्ती. (कार्या-१) 


area परिपत्रक, विधि व न्याय विभाग,क्रमांक: सीएचए-२०१५/प्र.क्र.८७/कार्या-१, दिनांक ०९ जानेवारी, 2020 सोबतचे परिशिष्ट-अ 


परिशिष्ट-अ 
धर्मादाय उप आयुक्‍त (गट “अ”) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची. 
सरळसेवा 
7 ज्येष्ठता श्री/ oo hi जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक नियमित । नियुक्तीचा सेवानिवृत्तीचा 
eae नाव प्रवर्ग जन्मतारीख । नियुक्ती दिनांक —_ गु ee अभिप्राय 
क्रमांक | श्रीमती दिनांक ।मार्ग - a दिनांक 
क्र. 

oa | 2 3 a ie! 4 ६ | 8 é ९ |_१०_ | | 92 

१. १. श्री जोशी गजानन श्रीराम खुला ३०.०६.१९६४ | १५.१०.२०११ | 94.90.2099 | सरळसेवा | २ | २०१० | ३०.०६.२०२२ 

2. 2: श्री मामू राहूल गोपालराव खुला ०८.०३.१९७७ | १४.१०.२०१४ | १४.१०.२०१४ | सरळसेवा | १ | २०१४ | ३१.०८.२०३५ 

३. ३. श्रीमती | खंडेलवाल सुवर्णा बाळकृष्ण खुला १४.०८.१९७२ | ०९.१०.२०१४ | 08.90.2098 | सरळसेवा | 3 | २०१४ | ३१.०८.२०३० 

४. ४. श्रीमती । शेळके हिरा काशिनाथ खुला २८.०४.१९७९ | ०७.११.२०१४ | ०७.११.२०१४ | सरळसेवा | ४ | २०१४ | ३०.०४.२०३७ 

4. 4. st | सोनुने विवेक ear इमाव १३.०५.१९७५ | १२.११.२०१४ | 92.99.2098 | सरळसेवा | ५ | २०१४ | 39.04.2033 

६. ६. श्री जोगी महावीर लालचंद इमाव २५.०३.१९७५ | १३.१०.२०१४ | १३.१०.२०१४ | सरळसेवा | ६ | २०१४ | 39.03.2033 

७ ७ श्री पवार मनिष परशुराम वि.जा.(अ। । २८.१०.१९७८ | १०.१०.२०१४ | 90.90.2098 | सरळसेवा | ७ | २०१४ | ३१.१०.२०३६ विरह वा बतवीद 

: .जा. .१०. .१०. .१०. .१०. पसत शिल गित 

८. ८. श्री चौधरी प्रदिप मगनलाल अ.जा. १९.०१.१९७६ | 90.90.2098 | 90.90.2098 | सरळसेवा | ८ | २०१४ | ३१.०१.२०३४ 

g. g. श्रीमती । श्रीनीवार प्रणिता प्रमोद खुला २६.०२.१९७४ | ०६.०२.२०१६ | ०६.०२.२०१६ | सरळसेवा | ५) | २०१४ | २९.०२.२०३२ 


शासन परिपत्रक, विधि व न्याय विभाग,क्रमांक: सीएचए-२०१५/प्र.क्र.८७/कार्या-१, दिनांक ०९ जानेवारी, 2020 सोबतचे परिशिष्ट-ब 


परिशिष्ट-ब 


धर्मादाय उप आयुक्‍त (गट “अ”) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची. 


पदोन्नती 


ज्येष्ठता | श्री/ दिनाक नियमित । नियुक्तीचा सेवानिवृत्तीचा 

क्र. ; नाव प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक दिक गु. दिनांक अभिप्राय 
क्रमांक | श्रीमती युक्ती दि दिनांक मार्ग i ay दिनांक 

तात्पुरत्या 
१. १, श्रीमती | मिश्रा वर्षा राजेंद्र वि.जा.(अ।। | २३.०२.१९६० | २७.०२.२०१८ = पदोन्नती १ | २०१८ | २८.०२.२०१८ | पदोन्नतीने 
सेवानिवृत्त 
a खुला तात्पुरती 
२. २. श्री जगताप न वामनराव खुला १३.०२.१९७३ | ३१.०३.२०१८ po पदोन्नती 2 | २०१८ | २८.०२.२०३१ पदती 
ee age तात्पुरती 
3. 3. श्रीमती | सुपाते कांचनगंगा राजारामराव खुला १२.०९.१९७३ | ०१.०३.२०१८ 1 - | पदोन्नती ३ | २०१८ | ३०.०९.२०३१ पदो जती 
ee ene तात्पुरती 
8. 8. श्री | मसने किशोर वसंतराव इमाव ०५.१०.१९७० | ०१.०३.२०१८ | पदोन्नती ४ । २०१८ | ३१.१०.२०२८ wat 
= Pot ere तात्पुरती 
ष्‌. ग श्रीमती । रेहपाडे ममता श्रीरामजी इमाव १६.११.१९७७ । २०.०३.२०१८ po पदोन्नती षु २०१८ । ३०.११.२०३५ maa 
चव्हाण उंचा घना eyes तात्पुरती 
६. ६. श्रीमती | चव्हाण उषा धनाजी खुला ०१.०६.१९७५ | ०३.०३.२०१८ 1 -| पदोन्नती | ६ | २०१८ | 39.04.2033 ars 


